सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 
अधिनस्त समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या 
आस्थापनेवरील पदे इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभागाकडे हस्तांतरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - २०२३/प्र.क्र. १४४/आस्था-२ 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दि. ३१ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा- १) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. शाकानि-२०१७/प्र.क्र. ३३/१८ (र.व GT), 
दि. ०९.०३.२०१७ 
२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. आस्थाप्र-२०१७/प्र.क्र. १९७/आस्था-१, 
दि. ०८.०६.२०१७ 
३) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. आस्थाप्र-२०१७/प्र.क्र. १९७/आस्था-१, 
दि. ०९.०६.२०१७ 
४ शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विठोष सहाय्य विभाग, क्र. आस्थाप्र-२०१७/प्र.क्र. २६४/आस्था-१, 
दि. २५.०६.२०१९ 
५) वित्त विभागाचे पत्र क्र. पदनि-२०२०/प्र.क्र. १८/२०/आपुक, दि. ०६.११.२०२० सोबतचे उच्चस्तरीय सचिव 
समितीच्या दि. १७.०७.२०२० रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 
६) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्र. आस्थाप्र-२०१७/प्र.क्र.०८/आस्थापना-२, 
दि. १४.०१.२०२१ 
७ मा. राज्य मंत्रिमंडळाच्या दि. २८.०६.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णय 
८) मा. मुख्यसचिव यांचे अध्यक्षतेखाली दि. १४.०७.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त 
९) समाज कल्याण आयुक्तालयाचे पत्र क्र. सकआ/आस्था/प्र-२/इमाव-विकल्प/२०२३-२४/३३६६, 
दि. १०.०८.२०२३ 
१०) समाज कल्याण आयुक्तालयाचे पत्र क्र. सकआ/आस्था/प्र-२/इमाव-विकल्प/२०२३-२४/३८४०, 
दि. २१.०९.२०२३ 
११) मा. मंत्री ( गृहनिर्माण, इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे दि. २२.०९.२०२३ रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना :- 

विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक 
विकासासाठी विविध योजनांची प्रभाविपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी व त्या प्रवर्गाला न्याय मिळण्यासाठी सामाजिक 
न्याय व विशेष सहाय्य विभागातून इतर मागास बहुजन कल्याण हा स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्यास दि. १७.१२.२०१६ 
रोजीच्या मा. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र. १ च्या शासन अधिसूचना 
सामान्य प्रशासन विभाग, दि. ०९.०३.२०१७ अन्वये इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या नवीन विभागाची निर्मिती 
करण्यात आली आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागासाठी नवीन पदांना मान्यता देण्यासाठीचा प्रस्ताव 
उच्चाधिकार समितीपुढे सादर करण्यात आला होता. सदर आकृतिबंधानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाकडून वर्ग होणाऱ्या ३७० पदांऐवजी २९४ पदे वर्ग करण्यास उच्चस्तर सचिव समितीने दि. १७.०७.२०२० रोजीच्या 
बैठकीत मंजूरी दिली आहे. सदर मंजूरीच्या अधीन शासन निर्णय संदर्भ क्र. ६ अन्वये इतर मागास बहुजन कल्याण 
विभागाने दि. १४.०१.२०२१ रोजी क्षेत्रिय कार्यालयासाठी ८२१ पदांचा सुधारीत आकृतिबंध निर्गमित केला. त्यामध्ये 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून खालील प्रमाणे विविध संवर्गातील वर्ग होणाऱ्या २९४ पदांचा समावेश 
आहे.- 


SRA निर्णय क्रमांकः २०२३/प्र.क्र. १४४/आस्था-२ 


अक्र. पदाचे नांव वेतनश्रेणी पदांची संख्या 
a विजाभज अधिकारी,गट-ब (समाज | एस-१५ : ४१८००-१३२३०० १२ 
कल्याण अधिकारी गट-ब) 
कार्यालयीन अधीक्षक एस-१४ : ३८६००-१२२८०० ३ 
वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक एस-१४ : ३८६००-१२२८०० ३ 
; समाज कल्याण निरीक्षक एस-१३ : ३५४००-११२४०० ७८ 
५. | प्रमुख लिपिक एस-१३ : ३५४००-११२४०० ३ 
६. वरिष्ठ लिपिक एस-८ : २५५००-८११०० ३९ 
कनिष्ठ लिपिक एस-६ : १९९००-६३२०० ७८ 
८. | शिपाई एस-१ : १५०००-४७६०० ७८ 
एकूण २९४ 


२. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागासाठी आवश्‍यक कर्मचारी उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने मा. राज्य 
मंत्रिमंडळाच्या दि. २८.०६.२०२३ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या निर्देशानुसार मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दि. १४.०७.२०२३ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये इतर मागास बहुजन कल्याण 
विभागाच्या दि. १४.०१.२०२१ च्या सुधारीत आकृतिबंधानुसार २९४ पदापैकी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागास वर्ग 
होणाऱ्या कनिष्ठ लिपिक व शिपाई संवर्गाची प्रत्येकी ७८ रिक्‍त पदे तसेच उर्वरित संवर्गातील पदापैकी ५० टक्के पदावर 
(एकूण ७१ पदे ) प्रत्यक्षात कर्मचारी वर्ग करावयाच्या निर्णयानुसार संबंधित संवर्गातील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांकडून 
समाज कल्याण आयुकतालयामार्फत विकल्प मागविण्यात आले होते. आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांच्या संदर्भ क्र. 
९ व१०च्या पत्रान्वये कर्मचार्‍यांचे विकल्प प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार इतर मागास बहुजन कल्याण विभागास पदांसह 
कर्मचारी कायमस्वरुपी वर्ग करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

समाज कल्याण आयुक्‍तालयाकडून प्राप्त विकल्पानुसार समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील 
पुढील प्रमाणे अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसह पदे तसेच कनिष्ठ लिपिक व शिपाई यांची प्रत्येकी ७८ रिक्‍त असलेली पदे इतर 
मागास बहुजन कल्याण विभागास वर्ग करण्यास या शासन निर्णयाद्दारे मान्यता देण्यात येत आहे.:- 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या अधिकारी/कर्मचाऱ्याचे नावं 
za 2. 3. ४. 
| विजाभज अधिकारी, & ie श्री. ए. एम. घवळले, समाज कल्याण अधिकारी, 
गट-ब (समाज कल्याण प्रादेशिक उपायुक्‍त समाज कल्याण विभाग लातूर 
अधिकारी, गट-ब) २. श्रीमती डी. पी. हेरोळे, संशोधन अधिकारी, जिल्हा 


जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, अमरावती 

३. श्री. डी. एच. राजेमोड, संमाज कल्याण अधिकारी, 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण छत्रपती 
संभाजीनगर 

४. श्री. डी. आर. वाघ, समाज कल्याण अधिकारी, 
सहाय्यक आयुक्‍त समाज कल्याण जालना 

५. | श्री. बापू दासरी, समाज कल्याण अधिकारी, सहाय्यक 
आयुक्‍त, समाज कल्याण नांदेड 

६. | at. राजेद्र बा. बुजाडे, समाज कल्याण अधिकारी, 
सहाय्यक आयुक्‍त समाज कल्याण सोलापूर 

२. कार्यालय अधिक्षक २ fia श्री. एस. सी. फड, कार्यालय अधिक्षक, जिल्हा समाज 
कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद नंदूरबार 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः २०२३/प्र.क्र. १४४/आस्था-२ 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या अधिकारी/कर्मचाऱ्याचे नावं 

१. 2. 3. ४. 
२. | श्री. सत्यजित बब्रुवान नटवे, कार्यालय अधिक्षक, 
सहाय्यक AGA, SA कल्याण, हिंगोळी 


३. वरिष्ठ समाज कल्याण 2 P| श्री. नामदेव प्रकाठा भिकाणे, वरिष्ठ समाज कल्याण 
निरीक्षक निरीक्षक, प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण विभाग 
लातूर 


२. श्री. सती साळवे, वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक, 
प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण विभाग छत्रपती 
संभाजीनगर 

४. समाज कल्याण निरीक्षक | ३८ iz श्री. बी. एस. hs, समाज कल्याण निरीक्षक, १००० 
मुलां/मुलींचे शासकीय वसतिगृह युनिट क्र. ४ लातूर 
२ | श्री. युवराज श्रीधर भोसले, समाज कल्याण निरीक्षक, 
सहाय्यक आयुकत, समाज कल्याण उस्मानाबाद 

३ श्री. पी. एच. पवार, समाज कल्याण निरीक्षक, 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण लातूर 

४  । श्री. धनाजी विश्वनाथ माने, समाज कल्याण निरीक्षक, 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, लातूर 

५ | ai. बालाजी तातेराव cyl, समाज कल्याण 
निरीक्षक, सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण हिंगोली 
६ श्री. आर. डी. सुर्यवंशी, समाज कल्याण निरीक्षक, 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, नांदेड 

७ । श्री. SARITA आंधळे, समाज कल्याण निरीक्षक, 
प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, छत्रपती 
संभाजी नगर 

८ | tt. जावेद खान, समाज कल्याण निरीक्षक, जिल्हा 
समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद छत्रपती 
संभाजीनगर 

९ | th लक्ष्मण बारगजे, समाज कल्याण निरीक्षक 
सहाय्यक आयुक्‍त समाज कल्याण बीड 

ia श्री. अनिल किसनराव बोरीकर, समाज कल्याण 
निरीक्षक, सहाय्यक आयुक्‍त समाज कल्याण सिंधुदुर्ग 
hia श्री. संदेश कृष्णाध घुगे, समाज कल्याण निरीक्षक, 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण उस्मानाबाद 

१२ | श्री. श्रीकांत steal सावंत, समाज कल्याण निरीक्षक, 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, मुंबई शहर 

१३ | श्री. व्ही. बी. थोरात, समाज कल्याण निरीक्षक, 
सहाय्यक आयुक्‍त समाज कल्याण कार्यालय सांगली 
१४ | श्रीमती.ए.ए.राऊत, समाज कल्याण निरीक्षक, जिल्हा 
समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः २०२३/प्र.क्र. १४४/आस्था-२ 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या अधिकारी/कर्मचाऱ्याचे नावं 

hae २. ३. ४. 
१५ श्रीमती एम.व्ही.तिवारी, समाज कल्याण निरीक्षक, 
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
अमरावती 
१६ | श्रीमती एस.आर.राठोड, समाज कल्याण निरीक्षक, 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, वाशिम 
१७  श्री.टी.डी.भराड, समाज कल्याण निरीक्षक, सहाय्यक 
आयुक्‍त, समाज कल्याण, परभणी 
१८ | श्री.एस.एस.कर्चे, समाज कल्याण निरीक्षक, सहाय्यक 
आयुक्‍त, समाज कल्याण, सांगळी 
१९ | श्री.डी.आर.लकडे, समाज कल्याण निरीक्षक, जिल्हा 
समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम 
२० | श्री.एस.ए.जाधव, समाज कल्याण निरीक्षक, 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, जळगाव 
२१ | श्री.जी.पी.आंधळे, समाज कल्याण निरीक्षक, 
सहाय्यक आयुकत, समाज कल्याण, छत्रपती संभाजी 
नगर 
२२  श्री.पी.व्ही.वसावे, समाज कल्याण निरीक्षक, जिल्हा 
समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदुरबार 
२३ | श्री.ए.व्ही.नरोटे, समाज कल्याण निरीक्षक, सहाय्यक 
आयुक्‍त, समाज कल्याण, यवतमाळ 
२४ | श्री.एम.आर.राजुलवार, समाज कल्याण निरीक्षक, 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, हिंगोळी 
२५ | श्री.एस.ए.कंदलगावकर, समाज कल्याण निरीक्षक, 
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
सोलापूर 
२६ | श्री.टी.टी.कातकडे, समाज कल्याण निरीक्षक, 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, अहमदनगर 
२७ | श्री.जी.डी.राऊत, समाज कल्याण निरीक्षक, 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, यवतमाळ 
२८ | श्री.एस.एन.बारई, समाज कल्याण निरीक्षक, जिल्हा 
समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद भंडारा 
२९  श्री.आर.सी.खरुळे, समाज कल्याण निरीक्षक, 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, बुलढाणा 
३० | श्री.वाय.एम.पर्वतकर, समाज कल्याण निरीक्षक, 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, बुलढाणा 
३१ | श्री.एम.ए.चौधरी, समाज कल्याण निरीक्षक, सहाय्यक 
आयुक्‍त, समाज कल्याण, जळगाव 
३२  श्री.डी.बी.पाटील, समाज कल्याण निरीक्षक, जिल्हा 
समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा सांगळी 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः २०२३/प्र.क्र. १४४/आस्था-२ 

अक्र. पदनाम पदसंख्या] sate नावे 
१. २. ३. ४. 

३३  श्री.ए.टी.भंडागे, समाज कल्याण निरीक्षक, सहाय्यक 
आयुक्त, समाज कल्याण, नागपूर 

३४ | श्री.विशाल सहदेव कोगदे, समाज कल्याण निरीक्षक, 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, अमरावती 

34 | atl. दत्तात्रय सुनिल पाटील, समाज कल्याण 
निरीक्षक, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, 
कोल्हापूर 

३६  श्री.डी.बी.कोकणी, समाज कल्याण निरीक्षक 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, नंदुरबार 

३७  श्री.व्ही.डी.लाड, समाज कल्याण निरीक्षक, सहाय्यक 
आयुक्‍त, समाज कल्याण, अहमदनगर 

३८ | श्री.एस.पी.वाणी, समाज कल्याण निरीक्षक, सहाय्यक 
आयुक्त, समाज कल्याण, नाशिक 


५. | प्रमुखलिपिक २ गि श्री. सचिन व्यंकटराव नटवे, प्रमुख लिपिक, १००० 
मुला/मुलींचे शासकीय वसतिगृह युनिट क्र.३ लातूर 
२ | श्री. सदानंद मनोहर नागरे, प्रमुख लिपिक, १००० 
मुला/मुलींचे शासकीय वसतिगृह युनिट क्र. ३ 
आडगांव, नाशिक 

त्य वरिष्ठ लिपिक १५ | श्री. रवि मेहरसिंग जाधव, वरिष्ठ लिपिक, जिल्हा 
समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद नांदेड 

२ श्री. कमलाकर मोतीराम चव्हाण, वरिष्ठ लिपिक, 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती लातूर 

3. | al. दयानंद सानप, वरिष्ठ लिपिक, जिल्हा जात 
प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, जालना 

४ श्री. ललित वाल्मीकी ठाकरे, वरिष्ठ लिपिक, 
प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण छत्रपती संभाजी 
नगर 

५ | श्रीमती एम. एस. हिरेमठ, वरिष्ठ लिपिक, जिल्हा 
समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर 
६ श्री. इ. एन. टापरे, वरिष्ठ लिपिक, प्रादेशिक 
उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, नागपूर 

७ श्री. एस. एन. सांळुखे, वरिष्ठ लिपिक, जिल्हा समाज 
कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद सोलापूर 

८ _ श्री. पी. यु. सानप, वरिष्ठ लिपिक, सहाय्यक आयुक्‍त, 
समाज कल्याण बीड 

९ । श्री. राजू चावदास पाटील, वरिष्ठ लिपिक, सहाय्यक 
आयुक्त, समाज कल्याण जळगाव 

hea श्री. वाय. एम. बडवाईक, वरिष्ठ लिपिक, सहाय्यक 
आयुक्त, समाज कल्याण, यवतमाळ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः २०२३/प्र.क्र. १४४/आस्था-२ 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या अधिकारी/कर्मचाऱ्याचे नावं 

._ क. | 2. 3; 8. 
णं q श्री. दत्तात्रय रंगनाथराव वाघ, वरिष्ठ लिपिक, 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, जालना 
१२ | श्रीमती निशा लासुराम चव्हाण, वरिष्ठ लिपिक, १२५ 
वी जयंती मुलींचे शासकीय वसतीगृह नाशिक 
१३ | al. विठ्ठल नारायणराव मईग, वरिष्ठ लिपिक, 
सहाय्यक आयुकत, समाज कल्याण हिंगोली 
१४ | श्री. सुनिल व्यंकटराव भोसले, वरिष्ठ लिपिक, 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण लातूर 
१५ | श्री. राठोड संजय धोडीराम, वरिष्ठ लिपिक, प्रादेशिक 
उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, लातूर 
७. | गृहपाल a णि श्री. विजय धुळचंद कारंडे,गृहपाल ( मा. मंत्री, इतर 
मागास बहुजन कल्याण यांचे विशेष कार्य अधिकारी 


२. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातील २९ पदे संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निणर्यान्वये इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभागास हस्तांतरीत करण्यात आली आहेत. आता, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 
अधिनस्त समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील उपरोक्त तक्त्यातील विविध संवर्गातील एकूण ६६ पदांसह 
प्रत्यक्ष कर्मचारी तसेच कनिष्ठ लिपिक संवर्गातील एकूण ७८ रिक्‍त असलेली पदे व शिपाई संवर्गातील एकूण ७८ रिक्‍त 
असलेली पदे अश्शी एकूण २२२ पदे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागास दि. 39.90.2023 A.) पासून 
कामयस्वरुपी वर्ग करण्यात येत आहेत. 


३. उपरोक्त कर्मचारी वर्ग करण्याच्या शासनाच्या निर्णयानुसार आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांनी वर्ग होणाऱ्या 
सबंधित कर्मचाऱ्यांचे सेवापुस्तके, सेवाभिलेख इत्यादी आस्थापना विषयक बाबी तातडीने अद्ययावत करुन संचालक, 
इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांचेकडे हस्तांतरित करावीत. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३१०३११४१८०३७०२२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षाकिंत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


[) | N E S H Digitally signed by DINESH RAMCHANDRA DINGLE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 
JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=861 2201 1cf8cde3b074d561cd71 1¢17c6c3fd836467a86 
RA MC H A N D RA 48a8d21dc84bc01be, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=FC344849650CE07C3F9ADC7E2CD4976B2852065 
E2ACD65F7CEE1828C10091458, cn=DINESH RAMCHANDRA. 
DINGLE 9 
Date: 2023.10.31 14:30:27 +05'30' 
(दि. रा. डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
सर्व सबंधित अधिकारी/कर्मचारी (आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांचे मार्फत) 
प्रति, 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ Rag सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
) सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण, मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 
पृष्ठ ७ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः २०२३/प्र.क्र. १४४/आस्था-२ 


६) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 

संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 

महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण 

सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 

सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) मुंबई/नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

सर्व कोषागार अधिकारी 

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव (सा.न्या.) यांचे स्विय सहाय्यक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती-आस्था-२. 


Nn S 


) 
) 
) 
) 


me) 


Go 
99 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


Se wa eee कय कद . यी आदर चिल 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


